साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील अस्थायी 
पदे सन २०२१-२२ साठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 

दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक :- ३०/०९/२०२१. 


वाचा:- 
१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.४/१०/२००४ 
२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि. ५/५/२०११. 
३.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क.आस्था/कक्ष-१/सुधा.आकृतीबंध/पदेवाटप/२०११,दि.२८/१२/२०११ 
४.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१३/प्र.क्र.६१/२५-स,दि.०५/०४/२०१३ 
५.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१९/प्र.क्र.३२/२५-स, दि.२७/०२/२०१९. 
६.शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१६/प्र.क्र.२०५/२५-स, दि.२४/०१/२०१९. 
७.शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक :- साका-२०२०/प्र.क्र.४२/२५-स,दि.२५/०९/२०२०. 
८. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :-साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे/मुदतवाढ/सन २०२१/४२४, 
दि.१६/०९/२०२१. 
९. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :-साआ/प्रशा-१/अ.स्थायी पदे/मुदतवाढ/सन २०२१/४५१ 
दि.२४ /०९/२०२१ 
१० .शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा ७ येथील दिनांक २५/०९/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्तालय व 
त्याखालील प्रादेशिक सहसंचाळक (साखर) कार्यालयांतील ११८ अस्थायी पदे दिनांक 09/03/2029 ते 
दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता साखर आयुक्‍त 
कार्यालयाने संदर्भाधीन वाचा ९ येथील पत्रान्वये सदर ११४ पदे दिनांक ०१/०९/२०२१ ते 
दिनांक २८/०२/२०२२ पासून पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
त्यानुसार सद्य:स्थितीत सदर ११४ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 
चाळू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

साखर आयुक्तालयातील व त्यांचे नियंत्रणखालील ८ प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयांतील 
सोबत जोडलेल्या ca "अ" व "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ११४ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून 
दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात कार्यासन 
(आस्था-१) आणि कार्यासन (५-स) या कार्यासनांनी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित 
आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यानंतर सुधारित आकृतीबंध निश्चित 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स 


करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी. कार्यासन (आस्था-१) आणि कार्यासन 
(५-स) यांनी प्रशासकीय विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांचा तसेच, त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास 
सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरित कार्यवाही करावी व सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता घेण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२, २४२५, सहकार (०१) (०८) साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण 
(२४२५१०५४) ०१-वेतन'' या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०/०८/२०२१ 
अन्वये विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०९३०११४३४१०२०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pramod Mankoji Valanj 
Pra mod DN: CN = Pramod Mankoji Valanj, C = IN, 

S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Co-operation 


M an koj i Valanj Markerting And Textiles Department 


Date: 2021.09.30 11:45:40 +05'30" 


सोबत : THAT 'अ' व तक्ता 'ब' (प्रमोद वळंज) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. साखर आयुक्त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. प्रधान महालेखापरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल-१, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८.महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


९.महाळलेखापाल-२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१२.कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, अमरावती, सोलापूर. 
१३. वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(विसू-१/(आ.पु.क.) 

१४. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स 


१६. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, 
अमरावती,सोलापूर. 

१७. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी (का.५-स)/(आस्था-१), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दिनांक ३०/०९/२०२१ सोबतचे 
तक्ता अ 


साखर आयुक्त, पुणे कार्यालयातील पदे 


पदनाम आणि वेतनश्रेणी अस्थायी पदे 


सहाय्यक संचालक (कृषी) एस-१५ (रु.४१८००--१३२३०० 


कार्यकारी अभियंता एस-२३ (रु.६७७००--२०८७०० 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१४ (रु ३८६००-१२२८०० 


संख्यिकी सहाय्यक एस-८ (रु.२५५००--८११०० 
मुख्य लिपिक एस-१३ (रु.३५४००--१२२४०० 
वरिष्ठ लिपिक एस-८ (रु. २५५००--८११०० 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ (रु.१९९००--६३२०० 
लघुटंकलेखक एस-८ (रु.२५५००--८११००) 
वाहन चालक एस-६ (रु.१९९००--६३२००) 
शिपाई एस-१ (रु.१५०००--४७६००) 


Digitally signed by Pramod Mankoji Valanj 
1९९ ि 


Pramod DN: CN 
Mankoji Valannj vases res Bera 


Date: 2021.09.30 11:45:57 +05'30' 


(प्रमोद वळंज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.७३/२५-स 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२१/प्र.क्र.9३/२५-स, दिनांक ३०/०९/२०२१ सोबतचे 


तक्ता "ब" 
आठ प्रादेशिक कार्यालयातील निर्माण केलेली पदे 


a अस्थायी पदे 
सहसंचालक (साखर) 
एस-२३(रु.१५६००-३९१००-- ग्रेड पे रु.६६००) 
उपसंचालक (साखर) 
एस-२० (रु.१५६००-३९१००-- ग्रेड पे रु.५४००) 
कृषि अधिकारी 


naa 
| 
६ 
सहकार अधिकारी (श्रेणी-१)/कार्यालयीन अधिक्षक 
सहकार अधिकारी (श्रेणी-२) 
वरिष्ठ लिपिक 
a 


कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखक 
एस -६ (रु.३०५०-४५९०-- ग्रेड पे रु.१९००) 


लघुटंकलेखक ५ 
९ शिपाई १३ 
'एस-१ (रु.४४४०-७४४०-- ग्रेड पे रु.१३००) 


वाहन चालक 
'एस-६ (रु.५२००-२०२००-- ग्रेड पे रु.१९००) 
ee 
a 
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
षत इ ६३ 


तक्‍ताब (८) प्रादेशिक सहसंचालक (साखर कार्यालय) pS 
ae | ११४ | 


ri ig! ji 
DN: CN =P )0 Mankoji Valanj, C = IN, S = 
Pramod Mankoji — ) पा frame Mantol Vaan. oN ou 
C artment 


. = Co-operation Markerting And Textiles 
Val an] Date: 2021.09.30 11:46:12 +05'30" 


क्र 
२ 
३ 
षु 
द 
८ 


(प्रमोद वळंज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


